RNI No.MAHBIL / 2009 / 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक ३६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २० , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


HOME DEPARTMEMT 


Second Floor , Madam Cama Road , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 30th July 2021 . 


NOTIFICATION 


No. IPS - 2021 / C.R . 239 / POL - 1. — Shri Fatteshingh Krishnarao Patil , IPS , Special Inspector 
General of Police , C.I.D. , Pune is retiring from Government Service w.e.f. 31st of July , 2021 ( A.N. ) 
due to superannuation , as per the Rule 16 ( 1 ) of All India Services ( DCRB ) Rule , 1958 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , , 


KAILAS GAIKWAD , 
Joint Secretary to Government . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक वि -१ / छत्रपती पा.ना.पत / अधि / कर्म . / क .१५६ / अधिप्रदान / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतिश खरे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या 
आदेशान्वये छत्रपती नाशिक जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , नाशिक , जि . नाशिक या संस्थेचे खालील अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . दिलीप माधवराव व्यवहारे 


मॅनेजर 


नाशिक जिल्हा 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ 


श्री . चारुदत्त चांगदेव पवार 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ -३ ” , “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर 
स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ ” , “ अ -२ ” , “ अ -३ ” , “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 


३ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक / 
पतसंस्था " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज - वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १३ ) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहीर लिलाव व 
कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास 
आपणास दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद 
घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील . 


नाशिक , 
दिनांक ३० जुलै २०२१ . 


डॉ . सतिश खरे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि -१ / ओझरपानापत / अधि / कर्म / क .१५६ / अधिप्रदान / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतिश खरे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या आदेशान्वये 
ओझर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , ओझर ( मिग ) , ता . निफाड , जि . नाशिक या संस्थेचे खालील अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . गिरीष श्रीराम लोळगे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


अटी. 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ -३ ” , “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र 
नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ ” , “ अ -२ ” , “ अ -३ ” , “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 
भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक / 
पतसंस्था " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहीर लिलाव व 
कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी . विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास 
आपणास दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद 
घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील . 


नाशिक , 


डॉ . सतिश खरे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक वि -१ / भैरवनाथनापत / अधि / कर्म / क .१५६ / अधिप्रदान / २०२१ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतिश खरे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या आदेशान्वये 
श्री भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . सिन्नर , ता . सिन्नर , जि . नाशिक या संस्थेचे खालील अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . तात्यासाहेब रामकिसन गायकवाड 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


अटी : 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ -३ ” , “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर 
स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ ” , “ अ -२ ” , “ अ -३ ” , “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक / 
पतसंस्था " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहीर लिलाव व 
कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी . विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास 
आपणास दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद 
घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील . 


नाशिक , 


डॉ . सतिश खरे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


I 


No. A - 3902 / 2021 / 1779. – The High Court has been pleased to make the transfers and posting 
of the following Judicial Officers - 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . Shri V. D. Patil , 

Civil Judge , Junior Division and 
Joint Civil Judge , Junior Division , 

Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Atpadi , District Sangli , 
Kadegaon , District Sangali . 

vice Shri A. R. Tengse . 
2 . Smt . M. S. Managuli , 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
5th Joint Civil Judge , Junior Division , 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Miraj , District Sangli , 
Sangali . 

vice Smt . U. P. Koli . 
3. Shri U. M. Jadhav , 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
6th Joint Civil Judge , Junior Division , 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Miraj , District Sangli , 
Sangali . 

II 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the 
order as shown herein below : 


1 . 


New Posting 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kadegaon , District Sangli , 
vice Shri V. D. Patil transferred . 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Atpadi , District Sangli , 


2 . 


Name of Judicial Officers 
Smt . P. R. Sabnis , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kadegaon , District Sangali . 
Shri A. R. Tengse , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Atpadi , District Sangli . 
Smt . A. A. Kulkarni , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Sangali . 
Smt . U. P. Koli , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Miraj , District Sangali . 


3 . 


5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Sangli vice Smt . M. S. Managuli 
transferred . 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Miraj , District Sangali . 


4 . 


Bombay , 
dated 25th August 2021 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


I 
No. A - 1201 / 2021 / 1781 . — The High Court has been pleased to make the transfers and posting 
of the following Judicial Officers : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . ( * ) Shri Shripad S. Deshpande , 

Additional Chief Judge , 
Ad hoc District Judge - 1 

Small Causes Court , 
and Additional Sessions Judge , 

Mumbai . 
Bhoom , District Osmanabad . 
2 . ( * ) Smt . A. M. Shinde , 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
4th Joint Civil Judge , Junior Division , 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Latur vice Smt . S. C. Nirmale . 
Panvel , District Raigad at Alibag . 


II 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the 
order as shown herein below : 
Name of Judicial Officers 

New Posting 
1. Shri S. D. Bhagat , 

District Judge - 5 and 
District Judge - 6 and , 

Additional Sessions Judge , 
Additional Sessions Judge , 

Jalna vice Shri F. M. Khwaja 
Jalna . 

transferred . 
2 . Shri P. P. Deshmukh , 

2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division and and Additional Chief Judicial Magistrate 
Additional Chief Judicial Magistrate , 

Bhandara vice Shri S. P. Bhosale 
Bhandara . 

appointed as Secretary , District Legal 

Services Authority , Bhandara . 
3. Shri K. S. Suryawanshi , 

Civil Judge , Senior Division , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

Nilanga , District Latur 
Additional Chief Judicial Magistrate , 

vice Smt . S. D. Awasekar appointed as 
Nilanga , District Latur . 

Secretary , District Legal Services 

Authority , Latur . 
4. Shri A. S. Sonwalkar , 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class 

Panvel , District Raigad at Alibag 
Panvel , District Raigad at Alibag . 

vice Smt . A. M. Shinde transferred 
5 . Smt . S. C. Nirmale , 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class 

Latur vice Smt . U. A. Bhosale . 
Latur . 
6. Smt . U. A. Bhosale , 

6th Joint Civil Judge , Junior Division 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class 

Latur . 
Latur . 


Note : ( * ) Judicial Officers at Sr. No. 1 and 2 in Part - I are not entitled to claim T.A./D.A . and 
Transfer Allowances as it is their request transfer . 


Bombay , 
dated 26th August 2021 . 
भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1521 / 2013 / 4235.— Shri V. A. Dhawas , Offg . Deputy Registrar , High Court , Appellate 
Side , Bombay is granted Earned Leave for 15 days from 1st July 2021 to 15th July 2021 . 

Certified that Shri V. A. Dhawas , would have continued to officiate as Deputy Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1535 / 2010 .- Smt . S. S. Naik , Offg . Deputy Registrar , High Court , Appellate Side , 
Bombay is granted ( i ) Commuted Leave for 2 days from 8th July 2021 to 9th July 2021 , ( ii ) Earned 
Leave for 8 days from 16th July 2021 to 23rd July 2021 and ( iii ) Earned Leave for 8 days from 31st 
July 2021 to 7th August 2021 . 

Certified that Smt . S. S. Naik , would have continued to officiate as Deputy Registrar , High 
Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1522 / 2012.- Smt . P. P. Pathak , Offg . Deputy Registrar , High Court , Appellate Side , 
Bombay is granted Commuted Leave for 3 days from 31st July 2021 to 2nd August 2021 . 

Certified that Smt . P. P. Pathak , would have continued to officiate as Deputy Registrar , High 
Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1508 / 2013 .— Shri V. J. Sawant , Offg . Deputy Registrar , High Court , Appellate Side , 
Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 7th July 2021 to 9th July 2021 . 

Certified that Shri V. J. Sawant , would have continued to officiate as Assistant Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 18th August 2021 . 


D. S. DESHUKH , 

I / c Registrar , 
Finance and Budget . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


82 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A1202 / 2021.— The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Name and Designation 


Period 


1 . 


Smt . M. J. Dhote , 
Principal District and Sessions Judge , 
Latur . 


Ex - post facto sanction to the Commuted Leave 
for 9 days from 1st July 2021 to 9th July 2021 
suffixing holiday on 10th July 2021 with 
permission to leave headquarter from 1st July 
2021 ( B.N. ) . 


2. Shri S. C. More , 

Principal District and Sessions Judge , 
Nagpur . 


Earned Leave for 2 days i.e. on 5th July 2021 
and 6th July 2021 prefixing holidays on 
3rd July 2021 and 4th July 2021 with permission 
to leave headquarters from 2nd July 2021 
( A.O.H. ) till 7th July 2021 ( B.O.H. ) . 


3. Shri S. V. Yarlagadda , 

Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


4. Smt . Anita B. Sharma , 

Judge , Family Court , 
Bhandara . 


Earned leave for 3 days from 7th July 2021 to 
9th July 2021 suffixing holiday on 10th July 2021 
and 11th July 2021 with permission to leave 
headquarters from 6th July 2021 ( A.O.H. ) till 
12th July 2021 ( B.O.H. ) . 
Ex - post facto sanction to Earned leave for 
2 days i.e. on 8th July 2021 and 9th July 2021 
suffixing holidays on 10th July 2021 and 11th 
July 2021 with permission to leave headquarter 
from 7th July 2021 ( A.O.H. ) till 12th July 2021 
( B.O.H. ) . 


5. Shri R. S. Tiwari , 

Principal District and Sessions Judge , 
Nandurbar . 


Ex - post facto sanction to the Earned leave for 
4 days from 12th July 2021 to 15th July 2021 
prefixing holiday on 11th July 2021 with 
permission to leave headquarters from 10th 
July 2021 ( A.O.H. ) till 16th July 2021 ( B.O.H. ) . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on 
leave during the above period . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


II 


Name of the Judicial Officer 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period of 

concern Judicial Officers . 


1. Smt . M. J. Dhote 


shri A. V. Gujarathi , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Latur . 


2. Shri S. C. More 


Shri M. S. Azmi , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nagpur . 
Shri M.V. Kurtadikar , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Ahmednagar . 


3. Shri S. V. Yarlagadda 


4 . 


Smt . Anita B. Sharma 


Shri P. S. Khune , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Bhandara . 
Shri A. S. Bhagwat , Ad - hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions Judge , Nandurbar . 


5. Shri R. S. Tiwari 


Bombay , 
dated 25th August 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp . II ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


23 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read ( 1 ) Government Resolution L & JD No. HCT - 2003 / ( 138 ) III , dated 23rd July 2004 . 

( 2 ) Government Resolution L & JD No. HCT - 2009 Pra.Kra ( 141 ) / Ka - 3 , dated 22nd October 

2010 . 
No.A1202 / 2021. — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant encashment of earned leave of one month period to Shri R. D. Sawant , Principal District 
and Sessions Judge , Satara as provided under the Resolution a referred above for the Block period 
of two years from 1st April 2020 to 31st March 2022 subject to the decision of the Honourable 
Supreme Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government of India . 


Bombay , 
dated 25th August 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp . II ) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read ( 1 ) Government Resolution L & JD No. HCT - 2003 / ( 138 ) III , dated 23rd July 2004 . 

( 2 ) Government Resolution L & JD No. HCT - 2009 Pra.Kra ( 141 ) / Ka - 3 , dated 22nd October 

2010 . 
No.A1202 / 2021. — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant encashment of earned leave of one month period to Shri A. J. Mantri , Chief Judge , Court 
of Small Causes , Mumbai as provided under the Resolutions as referred above for the Block period 
of two years from 1st April 2020 to 31st March 2022 subject to the decision of the Honourable 
Supreme Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government India . 


Bombay , 
dated 21st August 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp . II ) . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A1202 / 2021. – The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name - 
Name and Designation 

Period 
1. Smt . Swati A. Chauhan , 

Earned leave for 6 days from 2nd August 2021 to 
the then Judge , 

7th August 2021 with permission to leave 
Family Court , Nanded now 

headquarter from 31st July 2021 ( A.O.H. ) till 9th 
Judge , Family Court , Mumbai . 

August 2021 ( B.O.H. ) 
On return from leave Smt . Swati A. Chauhan will be reposted as Judge , Family Court , Nanded . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that Smt . Swati 
A. Chauhan would have continued to officiate as Judge , Family Court , Nanded had she not 
proceeded on leave during the above period . 

( II ) 


The Charge during the leave period of Smt . Swati A. Chauhan is kept with Shri K. N. Gautam , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Nanded . 


Bombay , 
dated 21st August 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp . II ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A3902 ( i ) /2021.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name - 
Name and Designation 

Period 
1. Smt . P. P. Ajgaonkar , 

Maternity Leave for 180 days from 26th July 2021 
Joint Civil Judge , Junior Division to 21st January 2022 prefixing holidays on 24th July 
and Judicial Magistrate First Class , 2021 and 25th July 2021 with permission to leave 
Khamgaon , Dist . Buldana . 

hedquarter from 23rd July 2021 ( A.O.H. ) . 
On return from leave Smt . P. P. Ajgaonkar will be reposted as Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate First Class , Khamgaon , Dist . Buldana . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that Smt . P. P. 
Ajgaonkar would have continued to officiate as Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate First Class , Khamgaon , Dist . Buldana had she not proceeded on leave during the 
above period . 

( II ) 


The Charge during the leave period of Smt . P. P. Ajgaonkar is kept with Shri S. B. Kaldate , 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate First Class , Khamgaon , Dist . Buldana . 


Bombay , 
dated 21st August 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp . II ) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read : ( 1 ) Government Resolution L & JD No. HCT - 2003 / ( 138 ) III , dated 23rd July 2004 . 

( 2 ) Government Resolution L & JD No. HCT - 2009 Pra.Kra ( 141 ) / Ka - 3 , dated 22nd October 

2010 . 
No.A1202 / 2021 — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant encashment of earned leave of one month period to Smt . Anju S. Shende , Principal District 
and Sessions Judge , Bhandara as provided under the Resolutions as referred above for the Block 
period of two years from 1st April 2020 to 31st March 2022 subject to the decision of the Honourable 
Supreme Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government India . 


Bombay , 
dated 31st August 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp . II ) . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका , शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे . 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 


अशा 


गृह विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक पीइएन -१०२१ / प्र.क्र .१ ९ ० / राउशु - १.- महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्ती वेतन ) नियम , १ ९ ८२ , नियम १० ( १ ) नुसार राज्य उत्पादन शुल्क 
विभागातील खालील निर्देशित निरीक्षक , गट - ब संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी त्यांचेसमोर नमूद दिनांकापासून ( मध्यान्हनंतर ) नियत वयोमानानुसार 
शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

पदनाम व नियुक्तीचे ठिकाण 

जन्म दिनांक 

सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . वामन नारायण चव्हाण निरीक्षक , राउशु , खोपोली , जि . रायगड २१ जुलै १ ९ ६३ ३१ जुलै २०२१ 


अ.क्र . 


नाव 


१ 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग / विभागीय चौकशी / न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संदीप ढाकणे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २४ ऑगस्ट २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिअ -२०२१ / प्र.क्र .१४० / कामगार - ८.- कामगार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री . विश्राम श . देशपांडे , 
अपर कामगार आयुक्त , पुणे यांची जन्म तारीख दिनांक ३ जानेवारी १ ९ ६३ आहे . त्यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्ष पूर्ण केल्याने ते नियत 
वयोमानानुसार दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ ( म.नं. ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ च्या नियम १३५ ( ए ) नुसार सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . कौरते . 
शासनाचे अवर सचिव . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे -१६२० / प्र.क्र .३४५ / १ ९.– या विभागातील खालील नमूद अधिकारी दिनांक १ ऑगस्ट २०२१ ( म.पू. ) रोजी शासन सेवेतून 
स्वेच्छासेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
निवडश्रेणी लघुलेखक 


१ 


श्रीम . वृ . रा . कदम 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . शि . निकम , 
कक्ष अधिकारी . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे -१०२१ / प्र.क्र .३४५ / १ ९.- या विभागातील खालील नमूद अधिकारी दिनांक ३१ जुलै , २०२१ ( म.नं. ) रोजी शासन सेवेतून 
नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 
श्री . शं . ब . नखाते 


( ३ ) 
वरिष्ठ स्वीय सहायक 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . शि . निकम , 
कक्ष अधिकारी . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक विविआ . १०२१ / प्र.क्र .२४ / प्रशासन - १.- श्री . श . गो . गायतोंडे , कक्ष अधिकारी , वित्त विभाग हे , दिनांक ३१ जुलै २०२१ ( म.नं. ) 
रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गौरा जाधव , 


कार्यासन अधिकारी . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 

वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ जुलै २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक विविआ १०२१ / प्र.क्र .२४ / प्रशासन - १.- श्री . य . मु . बुधवंत , अवर सचिव , वित्त विभाग हे , दिनांक ३० जून २०२१ ( म.नं. ) रोजी 
शासन सेवेतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गौरा जाधव , 


कार्यासन अधिकारी . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ जुलै २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक विवआ १०२१ / प्र.क्र .२४ / प्रशासन - १.- श्री . र . रा . नार्वेकर , अवर सचिव , वित्त विभाग हे , दिनांक ३० जून २०२१ ( म.नं. ) रोजी 
शासन सेवेतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गौरा जाधव , 


कार्यासन अधिकारी . 


कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक मस्त्यआ -२०२१ / प्र.क्र .८४ / पदुम - १२.- मत्स्यव्यवसाय विभागातील खालील नमूद सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय हे नियत 
वयोमानानुसार ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे दिनांक ३१ जुलै २०२१ ( म.नं. ) रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत . 
अधिकाऱ्याचे नाव 

जन्मदिनांक 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . रा . रा . बिसने सहायक आयुक्त मत्स्यव्यसाय , 

२४ जुलै १ ९ ६३ 


अ.क्र . 


पदनाम 


१ 


यवतमाळ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीनिवास शास्त्री , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 

विशेष राज्यकर आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे कार्यालय 

३ रा मजला , ई विंग , नवीन इमारत , वस्तू व सेवाकर भवन , माझगांव , मुंबई ४०० ०१० 
क्रमांक राउआ .२०२१ / आस्थापना -२ व ३ / से.नि. / ब - ७६५. - या कार्यालयाच्या संगणकीय सूचीप्रमाणे या विभागातील निम्ननिर्देशित राजपत्रित 
अधिकारी , हे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ ( म.नं. ) पासून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून निवृत्त होत आहेत . 


अ.क्र . 
( १ ) 


अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


पदनाम 
( ३ ) 


महाविकास सांकेतांक 

( ४ ) 


३ 


४ 


५ 


८ 


९ 


१ श्री . विकास सिताराम डोके 

राज्यकर सहआयुक्त , ( प्रशा ) , कोल्हापूर विभाग , KOL - VAT - F - 001 

कोल्हापूर . 
२ श्री . गुलाब बाजीराव पारवे राज्यकर उपआयुक्त , अंतर्गत लेखा परीक्षण -०१ , 

CST - AUI - E - 001 
राज्यकर आयुक्त कार्यालय , मुंबई . 
श्री . सरीमपाशा अब्दुलरहिम शेख राज्यकर उपआयुक्त , ( व्हॅट -०२ ) , मो.क.क. , ठाणे THA - VAT - E - 002 
श्री . संजयकुमार विजयसिंहराव देशमुख राज्यकर सहायक आयुक्त , ( व्हॅट -७१० ) , 

MUM - VAT - D - 710 
नोडल -८ , मुंबई . 
श्री . मिलिंद सावळेराम सोनावणे राज्यकर अधिकारी , ( व्हॅट -८०३ ) , पुणे 

PUN - VAT - C - 803 
६ श्री . सुधाकर निंबा निकम 

राज्यकर अधिकारी , ( व्यवसायकर -००१ ) , कल्याण KAL - PTO - C - 001 
श्री . राजेंद्र गोविंद जाधव राज्यकर अधिकारी , प्रशिक्षण विभाग , विशेष 

SCS - EST - C - 002 
राज्यकर आयुक्त कार्यालय . 
श्री . मनोज पांडुरंग पाटील राज्यकर अधिकारी , ( व्हॅट -८१ ९ ) , नोडल , मुंबई 

MUM - VAT - C - 819 
श्रीम . नयना प्रसाद पावसकर ग्रंथपाल , संदर्भ अधिकारी ( वर्ग -२ ) , 

CST - GEN - L - 001 
राज्यकर आयुक्त कार्यालय , मुंबई . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १३५ अन्वये , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख 
शासकीय राजपत्रात अधिसूचना देण्यासाठी , या कार्यालयाच्या स्तरावरील सदर अधिसूचित , सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत फेरबदल झाल्यास ते 
बदल करण्याच्या अधीन राहून सदर सूची निर्गमित करण्यात येत आहे . 

संबंधित अधिकारी वरील दिनांकास प्रत्यक्षात शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले किंवा त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर सेवेत वाढ झाली किंवा कसे याची 
खात्री करून त्यांना कार्यमुक्त केल्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासहित विनाविलंब या कार्यालयास पाठवावा , 
जेणेकरून त्यांच्या निवृत्तीची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे सुलभ होईल . 

वरील अधिकाऱ्यांचे अंतिम वेतन प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र कोषागार नियम २३६ चा दाखला ( ना मागणी प्रमाणपत्र ) महालेखापाल , महाराष्ट्र -१ , 
मुंबई , नागपूर -२ यांच्या कार्यालयास परस्पर पाठवावा , तसेच जे अधिकारी शासकीय निवासस्थानात राहत असतील , त्यांच्या निवृत्तीबाबत संबंधित 
कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात कळवावे व आवश्यक दाखला मागवावा . 

ज्या अधिकाऱ्यांबाबत महसूलहानी / विभागीय चौकशी कार्यवाही सुरू आहे किंवा प्रस्तावित आहे , अशा अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणी होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधिन राहून निवृत्तीवेतन लाभाची कार्यवाही करावी . 

संबंधित अधिकाऱ्यांस नियमित सेवानिवृत्तीवेतन व सेवालाभ देण्यास काही कारणास्तव विलंब होणार असल्यास तात्पुरते निवृत्तीवेतन व 
सेवालाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १२६/१३० नुसार आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करावी . 

महालेखापाल , महाराष्ट्र -१ , मुंबई , नागपूर -२ यांच्याकडून अंतिम निवृत्तीवेतन व सेवा लाभाची रक्कम शक्य तितक्या लवकर मंजूर होईल , 
याबाबत कृपया आवश्यक कार्यवाही करावी . 


, 


मुंबई , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ . 


महेश कुलकर्णी , 
राज्यकर उप आयुक्त ( आस्थापना ) २ , 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


गृह विभाग 


दुसरा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिप्र -२०२० / प्र.क्र .३८० / आस्था - २.- श्री . नंदकुमार एकनाथ फोंडके , अवर सचिव , गृह विभाग हे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ 
( म.नं. ) पासून शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व्यं . मा . भट , 


शासनाचे सह सचिव . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २४ ऑगस्ट २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिअ . २०२१ / प्र.क्र .१३४ / कामगार - ८.- कामगार आयुक्त , मगाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री . विजयकांत रामभाऊ 
पानबुडे , कामगार उप आयुक्त , अमरावती यांची जन्मतारीख दिनांक १८ जुलै १ ९ ६३ आहे . त्यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्याने ते नियत 
वयोमानानुसार दिनांक ३१ जुलै २०२१ ( म.नं. ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तवेतन ) नियम , १ ९ ८२ च्या नियम १३५ ( ए ) नुसार सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . कौरते , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


